वर्ष ८ , अंक ५२ ] 


FLAY 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 

सोमवार , ऑक्टोबर १० , २०२२ / आश्विन १८ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे ०२ , किंमत : रुपये १८.०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ 
नागपूर विभागीय पुरवणी 


भाग १- अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७ ९ . 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 

पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


वाचा . - शासन अधिसूचना दिनांक ०४ ऑक्टोबर , २०२२ . 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


मसुदा 


क्रमांक जिपपंस - निवडणूक- कावि ८२५-२०२२ 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना दिनांक ०४ ऑक्टोबर , २०२२ अन्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे 
सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती ) ( पदाचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १ ९ ६२ च्या नियम २ ड ( २ ) ते ( ५ ) मधील 
तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह ) आणि महिला ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यामध्ये महिलांसह ) यांच्यासाठी राखून ठेवायचा पंचायत समित्यांच्या ( भारताच्या संविधानाचा अनुच्छेद २४४ 
अन्वये राष्ट्रपतीने जाहीर केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात पूर्णतः येणा - या पंचायत समिती वगळून ) सभापतीच्या पदाचे नागपूर जिल्ह्यास वाटप करण्यात आले 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी , पंचायत समिती सभापती आरक्षण काढतांना सन २०११ ची जनगणना विचारात घेतलेली आहे . उक्त नियम २ ( फ ) , पोट 
नियम ( २ ) अ व २ ( ब ) मधील तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाची पदे अशा जाती किंवा जमातीचा लोकसंख्येची 
पंचायत समितीच्या एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी सर्वाधिक अधिक असेल अशा पंचायत समितीपासून सुरूवात करून उतरत्या क्रमाने आरक्षण वितरीत 
करण्यात आले . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियम २ फ ( क ) अ व ब मधील तरतुदीनुसार नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखून ठेवायची पदे जिल्ह्यातील पंचायत 
समित्यामध्ये सोडत काढून वितरीत करण्यात आली . तसेच उक्त नियम २ फ , पोट - नियम ( ५ ) अ व ब मधील तरतुदीनुसार महिलासाठी राखून 
ठेवावयाची पदे ( सोडत काढून वितरीत करण्यात आली ) . 
ना . - एक - अ -१ ( १७२४ ) . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १० , २०२२ / आश्विन १८ , शके १ ९ ४४ 

त्याअर्थी , आता , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय समितीचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती पदाचे 
आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १ ९ ६२ चे नियम २ क मधील पोट - नियम २ ( अ ) , ३ ( अ ) , ४ ( अ ) , ५ ( अ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून 
मी , डॉ . विपीन , जिल्हाधिकारी , नागपूर याद्वारे नागपूर जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतीचे पदे अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा 
मागास प्रवर्ग ( विमुक्त जाती व भटक्या जमाती सह ) बिनराखीव / अनारक्षित आणि महिला ( अशा जाती , जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
महिलासह ) अनुसूची समोर दर्शविलेल्या पदाचे पंचायत समिती करीता राखून पदे म्हणून अधिसूचित करीत आहे . 


२ 


अ.क्र . 

( १ ) 

१ 


२ 


३ 


४ 

५ 


६ 

७ 

८ 


९ 

१० 


११ 


नागपूर : 

दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२ . 


१२ 


१३ 


अनुसूची 


पंचायत समितीचे नाव 


( २ ) 

नरखेड 

काटोल 

कळमेश्वर 

सावनेर 

पारशिवनी 

रामटेक 

मौदा 

कामठी 

नागपूर ( ग्रामिण ) 

हिंगणा 

उमरेड 


कुही 

भिवापूर 


सभापती पदाचे आरक्षण 

( ३ ) 


अनुसूचित जमाती 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


अनुसूचित जमाती महिला 

सर्वसाधारण 

सर्वसाधारण 

सर्वसाधारण 

सर्वसाधारण 

सर्वसाधारण महिला 

अनुसूचित जाती 

सर्वसाधारण महिला 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 

अनुसूचित जाती महिला 

सर्वसाधारण महिला 


शासकीय अधिसूचना ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग यांचे शासन अधिसूचना दिनांक ०४ ऑक्टोबर , २०२२ अन्वये आणि सूचित केल्यानुसार 
पंचायत समिती सभापती पदाचे आरक्षण दिनांक १६ ऑक्टोबर , २०२२ रोजी पासून सुरू होणा - या पंचायत समितीला लागू राहिल . 


डॉ . विपीन , 
जिल्हाधिकारी , 
नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


